सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ गडचिरोली व्दारा संचलित 
शिवानी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ 
वी व १२ वी, कला व विज्ञान) आश्रमशाळा, पावीमुरांडा , ता. चार्मोशी, 
जि. गडचिरोली ही आश्रमशाळा नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ 
लव्हाळा, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा या संस्थेस व्यवस्थापन बदलासह 
हस्तांतरीत व स्थलांतरीत करुन चालविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआझा-२०२३/प्र.क्र.५६/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ डिसेंबर, २०२३ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआज्या-२०१३/प्र.क्र.१८८/का.११, 
दि.२५/११/२०१३ 
2) महाराष्ट्र राज बाळहक्क संरक्षण आयोगाचे दि. ५/३/२०१४ चे आदेश. 
३) अध्यक्ष, सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ, गडचिरोली यांचा दिनांक २७.१२.२०२२ 
रोजीचा विनंती अर्ज. 
४) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांचे पत्र क्र. अनुआशा/ 
प्र.क्र./का.३/२९८६/२०२३, दिनांक १३.०६.२०२३ 
५) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांचे पत्र क्र. 
अनुआझा-आस्था. २०२२/प्र.क्र./का.४/००८/२०२३, दिनांक २६.०६.२०२३. 
६) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांचे पत्र क्र. आस्था.२३/प्र.क्र./का-२ 
(बो/३३८८, दिनांक २७.०६.२०२३ 
७ अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांचे पत्र क्र. अनुआझ्ञा.२०२२/प्र.क्र./का-३(४) 
/२९८६, दिनांक २७.०६.२०२३ 
८) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा .२०२३/प्र.क्र.२७/का.७(४)/ 
४९२७, दिनांक १३.०७.२०२३ 
९) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआझ्ञा.२०२३/प्र.क्र.७१/का.११, 
दिनांक २३.०८.२०२३ 
प्रस्तावना 
सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ, गडचिरोली व्दारा संचलित शिवानी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इ. ११ वी व १२ वी (कला व विज्ञान आदिवासी आश्रमशाळा पावीमुरांडा, ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्या-२०२३/प्र.क्र.५६/का-११ 


चार्मोशी, जि. गडचिरोली ही आश्रमशाळा नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. बुलढाणा 
या संस्थेस हस्तांतरीत व स्थलांतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.८ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
त्यानुषंगाने शिवानी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इ. ११ वी व १२ वी, कला व विज्ञान) 
आदिवासी आश्रमशाळा पावीमुरांडा, ता. चार्मोशी, जि. गडचिरोली ही आश्रमशाळा नवज्योत शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. बुलढाणा या संस्थेस व्यवस्थापन बदलासह हस्तांतरीत व स्थलांतरीत करुन 
जानेफळ, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा येथे सुरु करण्याची परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ गडचिरोली व्दारा संचलित शिवानी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इ. ११ वी व १२ वी, कला व विज्ञाने आदिवासी आश्रमशाळा पावीमुरांडा, ता. 
चार्मोशी, जि. गडचिरोली ही आश्रमशाळा नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. बुलढाणा 
या संस्थेस व्यवस्थापन बदलासह हस्तांतरीत व स्थलांतरीत करुन जानेफळ, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा येथे सन 
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून शिवसाई आदिवासी आश्रमशाळा, जानेफळ या नावाने चालविण्यास पुढील 
अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास अमरावती/नागपूर यांनी ३० दिवसांचे आत व्यवस्थापन बदलाचे SAAT 
निर्गमित करावे. असे आदेडा निर्गमित झाल्यानंतर नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. 
बुलढाणा या संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळा शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून सुरु करावी व आश्रमशाळा 
सुरु केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, अपर आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, अमरावती/नागपूर व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
अकोला/गडचिरोली यांना त्याबाबत कळविण्यात यावे. 


(२) सेमाना विद्या व वनविकास प्रशिक्षण मंडळ, गडचिरोली व्दारा संचलित शिवानी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इ. ११ वी व १२ वी, कला व विज्ञान) आदिवासी आश्रमशाळा पावीमुरांडा, ता. 
चार्मोशी, जि. गडचिरोली या आश्रमशाळेमध्ये कोणते वर्ग सुरु होते व किती पदास मान्यता होती तसेच शिक्षक 
व शिक्षकेत्तर कर्मचारी किती होते याबाबतची माहिती प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, गडचिरोली यांनी नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा या संस्थेस 
तात्काळ कळवावी. 


(3) आश्रमशाळेतील आवश्‍यक पद भरतीसाठी अपर आयुक्त, अमरावती यांची मान्यता घेण्यात यावी. तसेच 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांनी पदमान्यता देताना दिनांक ११.०६.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्या-२०२३/प्र.क्र.५६/का-११ 


(४ नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. बुलढाणा या स्वयंसेवी संस्थेने शिक्षक- 
शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करताना शासनाने विहित केलेल्या अटी-शर्ती व नियमांचे पाळन करावे. 
विहित अर्हताप्राप्त कर्मचा-यांची नेमणुक न केल्यास संस्थेस देय असलेले अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. 
प्रकरणपरत्वे आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. अप्रशिक्षित शिक्षक उमेदवारांची नियुक्‍ती केल्यास 
त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील याची 
संस्थेने नोंद घ्यावी. 


(५) नवीन संस्थेने आश्रमशाळेत वर्गखोल्या व निवासाची स्वतंत्र इमारतीमध्ये व्यवस्था करावी. तसेच 
इमारतीमध्ये आश्रमशाळा संहितेमध्ये नमूद केलेल्या मानकाप्रमाणे स्नानगृहे, शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत 
आणि शुध्द पाण्याची मुबलक व्यवस्थाही उपलब्ध करून द्यावी. 

(६) नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा या स्वयंसेवी संस्थेस शासनाने 
वेळोवेळी विहित केलेल्या सुत्रानुसार अनुदान अनुज्ञेय राहील. 


(9) आश्रमशाळा संहितेमधील अनुदानित आश्रमशाळासाठीच्या तरतूदी तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे संस्थेने पालन करावे. 

(८) नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. बुलढाणा या स्वयंसेवी संस्थेने सदर 
आश्रमशाळा अन्य संस्थेस चालविण्यास देवू नये. 

(९) बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या 
सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

(१०) प्रत्येक वर्गात किमान ४० निवासी व १० बहिस्थ विद्यार्थी असावेत. सर्व निवासी विद्यार्थी 

अनुसूचित जमातीचे असावेत. 


(११) नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा संस्थेने दिलेल्या दिनांक ०१.०८.२०२३ 
रोजीच्या हमीपत्रानुसार मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर रिट याचिका क्र.८१६२/२०२२ च्या न्याय 
निर्णयाच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. 

(92) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.१ व संदर्भ क्र.९ येथे नमूद अनुक्रमे दिनांक 
२५.११.२०१३ व दिनांक २३.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने नवज्योत शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा या संस्थेकडून आवऱ्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(93) संस्थेने शासनाने विहित केलेल्या अटी, adi व नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 
उपरोक्त आश्रमशाळेबाबत गैरव्यवहार/गैर व्यवस्थापन याबाबत तक्रारी आल्यास सदर आश्रमशाळेची 
मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआजझ्या-२०२३/प्र.क्र.५६/का-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१५४७५६३२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
AY A N p A T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127c546b50d831cbc0858b00a86 
d17202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E87 
5A7ACA38BD139B0CC5367E62D, cn=UDAY GANPAT GAWAS 


Date: 2023.12.04 15:48:08 +05'30' 


(उदय ग. गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव यांचे कार्यालय, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. लोकआयुकक्‍्त आणि उप लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज बाळ हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई-१८ 

८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

९. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती/ नागपूर 

१०. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा/गडचिरोली 

११. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/पुणे 

१३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला /गडचिरोली 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, बुलढाणा 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१८. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, बुलढाणा/गडचिरोली. 

१९. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, बुलढाणा/गडचिरोली 

२०. विभागीय सहसंचालक (शिक्षण), अमरावती 

२१. अध्यक्ष/सचिव, नवज्योत शिक्षण प्रसारक मंडळ, लव्हाळा, ता. मेहकर,जि. बुलढाणा 

२२. अध्यक्ष, सेमाना विद्या व वन विकास प्रशिक्षण मंडळ, रानफुल निवास, पोटेगाव बायपास 
रोड, गडचिरोली, जि. गडचिरोली 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


